प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. पोलीस मुख्यालय, 
नागपूर शहर येथे शास्त्रागार इमारत बांधकाम 
करण्याबाबत . पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.पोप्रमा-०९१६/प्र.क्र.9७५/पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०४ फेब्रुवारी, २०१७. 


संदर्भ - पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमंस/२७-बी/ २८बी-२/ 
शास्त्रगार इमा. बांध. नागपूर शहर./२८९/२०१६, दिनांक २९.१०.२०१६ 
शासन निर्णय:- 
पोलीस मुख्यालय, नागपूर शहर येथे MAINT इमारत बांधकामासाठी खालील 


तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास, सदर कामासाठी निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय 


प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात करु नये, या अटीच्या अधीन राहून ही प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


कामाचे वर्णन रक्‍कम 


पोलीस मुख्यालय, नागपूर शहर येथे शास्त्रागार | रु.२५,७८,६००/- (अक्षरी रुपये पंचवीस लक्ष 
इमारत बांधकाम करण्याबाबत. अठ्ठयाहत्तर हजार सहाऱे फक्‍त) 


2. सदर बांधकामाचा निधी मागणी क्र. बी-१० मुख्यलेखाशिर्ष, ४०७०, इतर प्रशासकीय 


सेवांवरील भांडवली खर्च, (००) ८०० इतर खर्च (००) (११) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माणसाठी 


बांधकाम करणे (४०७० ०२११) (योजनांतर्गत), ५३ मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून 


तो चालू वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक:- विअप्र - २०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम, भाग- 


२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, 


भाग-पहिला, उप-विभाग-पाच "महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका" अंतर्गत अनुक्रमांक- 


१,परिच्छेद क्र.१३४ प्रमाणे प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पोप्रमा-०९१६/प्र.क्र.७७५/पोल-७, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०३१५११४१०५४२२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
e Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
Swa p Nn | | G (0 pa | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876 
d443b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil 


Borse Gopal Boze 


Date: 2017.03.15 11:43:26 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 

पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर. 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

कार्यासन (इमारती-२/अर्थ-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


oc Av AD -O 


ल 
ae 
र्ण 


on 6 & 


प्रत, 


निवड नस्ती (पोल-७), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


